“अपर पोलीस महासंचालक” 
श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३०९/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २५ सप्टेंबर २०२३. 
शासन आदेश. 


“अपर पोलीस महासंचालक” श्रेणीतील पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात 
आलेल्या “विशेष पोलीस महानिरीक्षक” श्रेणीतील भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या “निवडसूची २०२३ 
(भाग-२)” यामध्ये समाविष्ट, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिकारी यांची, 
स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट *अपर पोलीस महासंचालक” श्रेणीतील पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
षि , श्री. AYER खालीद विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | अपर पोलीस महासंचालक, 
मोटार परिवहन, पुणे. नागरी हक्क संरक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, WAS आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५७५/.119॥19199॥119.20०.11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५१२१९०८८८२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सार व नावाने 
नु > 
Digitally signed by VENKATESH BHAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPA\ talCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4. 17 156a5d28 1 2bad6725ca46fb2671d1da082 
602, 
॥008(0540770502390॥2॥5785487६६451 


88A4CBBB53E535A4642A6800B908C 
|A717AE1, cn=VENKATESH BHAT 
+05'30' 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेश PATH: आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३०९/ 'पोल-१ 


अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


निवड नस्ती, पोल-१. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (NAT यहासंचाळलक, महाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फता. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


